वाचा - 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०३.०६.२०२१. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२१/प्रक्र. ४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिल, २०२१ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 


दि.२२.०४ २०२१ 


३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: २०२१/ म.रा. वक्फ. 
न्या.औ.बाद/लेखा/१७३/, दि.२८१.०४.२०२१. 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 


दि.३१.०५ २०२१. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 


मंजूर असलेल्या अनुदानातून अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय: 


उपरोल्लखित दि.३१.०५.२०२१ चा शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत असून वित्त विभागाने 


उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत खाली दर्शविलेल्या विवरणाप्रमाणे अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराट्र राज्य वक्फ 


न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे रु.१९,४७,५५०/-(रुपये एकोणीस लाख सत्तेचाळीस हजार Waal पन्नास फक्त) 


इतका निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 


यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. तसेच वितरित अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास तसेच 


महाळेखाकार कार्यालयास सादर करावे. 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (00)(09) आयुक्त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना 
खर्च (२०५३१२५ ८)” 
अ.क्र. लेखाशिर्ष तपशीलवार सन २०२१-२२ | माहे वितरणासाठी | वितरित केलेले माहे मे २०२१ वितरित 
साठी वितरित केलेले अनुदान करावयाचे अनुदान 
अर्थसंकल्पीय अनुदान 
अंदाज 
| a | ०१ वेतन १,१७,७५,०००/- २९,४३,७५०/- ११,७७,५००/- १७,६६, 240/- 
२ | og दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ८४,०००/- ८,४०० /- ४,२००/- ४,२०० 
३ १०- कंत्राटी सेवा ११,५०,०००/- १,१५,०००/- ५७,५००/- ५७,५००/- 
४  ।१३कार्यालयीन खर्च ८,९२,०००/- ८९,२००/- ४४, ६००/- ४४,६००/- 
ष्‌ १४-भाडेपट्टी व कर ७,५०,०००/- ७५,०००/- निरंक ७५,०००/- 
एकूण १,४६,५१,०००/- ३२,३१,३५०/- १२,८३,८००/- १९,४७,५५०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२१/प्र.क्र.9८/कार्या-४ 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्त (००)(०१) आयुक्‍त 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) अनिवार्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 
टाकण्यात यावा. 

वरीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी 
व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची राहील 

हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६२/२०२१/व्यय-१, दि.२४.०५.२०२१ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०३१२३५३४४५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Dinesh M. 5: 


. ne 
DN: c=IN, o=Government it Of Mahi Minorities 
| ‘al e S h व Development Department, postalCode=400032, 
st=! a, 


099Fd05 76208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2 


bt 
133e0927ff26cOf016fdf, 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66éd. 
5512ea788889af1515751abc0181, cn=Dinesh 
Di 


ste: 2021.06.03 15:52:17 +05'30 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


